डॉ. विलास हरपाळे, प्रशासक, महाराष्ट्र 
होमिओपॅथी परिषद, मुंबई यांना वेतन व 
भत्ते मंजूर करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः महोप-०५२१/प्र.क्र. ४१/अधिनियम 
नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १५ जुले, २०२४ 


वाचा : 
१) शासन अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. महोप-०५२१/प्र.क्र. 
४१/अधिनियम, दि.२४.०७.२०२३ 
२) प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद यांचे पत्र क्र.महोप-अस्था-२०२३/१०१३१, 
दि.०४.१२.२०२३ 
३) प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद यांचे पत्र क्र.महोप-अस्था-२०२३/१०२२८, 
दि.१७.०१.२०२४ 
प्रस्तावना : 
दि.२४.०७.२०२३ रोजीच्या संदर्भाधीन शासन अधिसूचनेन्वये डॉ. विलास हरपाळे 


यांची नवीन परिषद अस्तित्वात येईपर्यंत महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, मुंबई याचे प्रशासक 


म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. डॉ. विलास हरपाळे, प्रशासक, यांना शासनाचे अवर 


सचिव पदाच्या देय वेतनाइतके वेतन व प्रचलित दराने महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता व दैनंदिन भत्ते 


मंजूर करण्याची विनंती प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद यांनी दि.०४.१२.२०२३ व 


दि.१७.०१.२०२४ रोजीच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास केली आहे. सदर प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने प्रशासकास वेतन व भत्ते मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


डॉ. विलास हरपाळे, प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, मुंबई, यांना महाराष्ट्र 


समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९५९ च्या कलम ३ च्या पोटकलम (४) च्या अनुसार, 


उक्त परिषदेच्या निधीमधून, शासनाच्या अवर सचिव पदाचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता 


तसेच, वेळोवेळी बैठकीसाठीचा भत्ता अथवा प्रवास खर्च अदा करण्यास, शासन, याद्वारे मंजुरी 
देत आहे- 


२. डॉ. विलास हरपाळे यांच्या वेतन व भत्त्यापोटी येणारा खर्च परिषदेच्या स्वनिधीतून 


करण्यात येईल, यासाठी शासनाकडून कोणतेही अर्थसहाय्य करण्यात येणार नाही. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१५१८३१४९७४१३ 


असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736f 
T U KA R A M db4fe137863b178345aSead34dbfb12, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
jerialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F7 


SASULKAR यण 
(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. डॉ. विलास हरपाळे, प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, 234, पेनिन्सुला 
हाऊस, ३रा मजला, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
६. प्रबंधक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, २३५, पेनिन्सुला हाऊस, ३ रा मजला, डी.एन. 
रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
७. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, मुंबई विभाग, रायगड भवन, ७वा मजला, 
सेक्टर-११, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 
८. निवडनस्ती, अधिनियम. 


